महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठास 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कौविवि-२०२२/प्र.क्र.४१/उद्योजकता 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा : १) वित्त विभाग, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
2) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविउ- 
२०२०/प्र.क्र.१३/उद्योजकता, दि.३०.०५.२०२२. 
३) कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, शासन निर्णय क्र.कौविवि- 
२०२२/प्र.क्र.४१/उद्योजकता, दि. ०५ सप्टेंबर, २०२२. 
४) कुलगुरु, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ यांचे पत्र क्र.म.रा.कौ.वि./निधी 
मागणी/२०२२-२३/९८, दि. १२.१०.२०२२. 


प्रस्तावना: 


राज्यातील युवक/युवतींना कौशल्याधारित रोजगारक्षम शिक्षण देण्यासाठी 


अर्थसहाय्थित तत्वावर सार्वजनिक कौडल्य विद्यापीठाची स्थापना, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 


विद्यापीठ अधिनियम, २०२१ (सन २०२१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ७) दिनांक २३ 


मार्च, २०२१ अन्वये करण्यात आली असून दि.६ एप्रिल, २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार 


सदर अधिनियम दिनांक १४ एप्रिळ, २०२१ पासून अंमलात आला आहे. 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे कामकाज सुरु करुन विद्यार्थ्यांना दर्जेदार 


कौशल्य शिक्षण देण्याचा शासनाचा मानस आहे. कौशल्य विद्यापीठाचे कामकाज सुरु व्हावे 


या हेतूने विद्यापीठाच्या उभारणीकामी आवश्‍यक त्या बाबींसाठी निधीची आवश्‍यकता आहे. 


त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाकरीता सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षामध्ये 


अर्थसंकल्पित रु.१०.५० कोटी इतक्या तरतूदीपैकी बी.डी.एस. प्रणालीवर उपलब्ध 


असलेला २१% म्हणजेच रु.२,२०,५०,०००/- (रुपये दोन कोटी, वीस लाख, पन्नास हजार 


फक्‍त) इतका निधी संदर्भाकित क्र.३ येथील दि.५ सप्टेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 


वितरीत करण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविवि-२०२२/प्र.क्र.४१/उद्योजकता 


आता वित्त विभागाने बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरणासाठी उपलब्ध केलेला 


रु.१,४७,००,०००/- (रुपये एक कोटी, सत्तेचाळीस लाख फक्त) इतका निधी वितरीत 


करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त मंजूर निधी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठास प्रदान करण्यासाठी 


दि.३०.०५.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये आहरण व संवितरण अधिकारी, कौडाल्य विकास, 


रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


तसेच सह सचिव, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 


नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात आले आहे. सदर रक्‍कम एकरक्कमी पध्दतीने 


विद्यापीठास अदा करण्यात यावी. 


३. सदर वितरीत निधीच्या अनुषंगाने होणारा खर्च “झेड ए-०२, २२५१, सचिवालय 


सामाजिक सेवा, (०१)(०५) कौशल्य विकास विद्यापीठ कार्यक्रम (२२५११०७६) ३१ सहायक 


अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व तो सन २०२२-२०२३ या आर्थिक 


वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


8. विद्यापीठास उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी विद्यापीठाच्या उभारणीकामी 


खर्च करुन त्यासंबंधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विद्यापीठाने शासनास सादर करावे. 


५. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र.३ येथे नमूद वित्त विभागाच्या दि.०४ एप्रिल, २०२२ च्या 


परिपत्रकान्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर aa निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"/५/.॥95॥[॥9.90०९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेतांक क्रमांक 


२०२२११०९१७०७३८८२०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pranali Gosavi Yadav 
Date: 2022.11.09 17:09:11 +05'30' 


(प्रणाली गोसावी-यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
(आहरण व संवितरण अधिकारी, कौडल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे मार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कौविवि-२०२२/प्र.क्र.४१/उद्योजकता 


प्रत, 

१. प्रधान सचिव (कौ.रो. उ.व ना. विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, कौशल्य, रोजगार, 
उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. कुलगुरु, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, 
एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय परिसर, महापालिका मार्ग, मुंबई-०१. 

३. सह सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

५. वित्त व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य 
विद्यापीठ, एलफिन्स्टन तांत्रिक विद्यालय परिसर, महापालिका मार्ग, मुंबई-०१. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८.निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 

९.कार्यासन प्रशासन-३, कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई. 

१०. निवड नस्ती (उद्योजकता). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


